मागणी क्रमांक यु-४, ३४३५- 
परिस्थितीकी व पर्यावरण या 
लेखाशिर्षांतर्गत पुनर्विनियोजन 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक पुनर्वि २०२३/ प्र.क्र.११/ तां.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२३ 


वाचा: शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक पुनर्वि २०२३/ 
प्र.क्र.११/तां.क.१ दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील ओळ क्रमांक ६ मधील “ रूपये 
१००,००,००,०००/- (रूपये शंभर कोटी फक्त)” ऐवजी “ रूपये ९६,९१,००,०००/- (रूपये शहाण्णव 
कोटी VERA लक्ष फक्त)” असे वाचावे. 


२. सदर INA शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१३१५१०४६६६०४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SURYAKANT 
KISAN NIKAM = 
(सु.कि.निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल महाराष्ट्र -१ मुंबई / २ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई ४०० ०२१ 

सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नाशिक, पुणे, 
अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर 

५) वित्त विभाग (व्यय १६) , अर्थसंकल्प ०७ मंत्रालय, मुंबई 

६) नियोजन विभाग (का. १४७२) मंत्रालय, मुंबई 

७) निवडनस्ती. 


